पर्यटन संचालनालयातील मुख्य लेखा 
अधिकारी हे पद उपसंचालक, महाराष्ट्र 
वित्त व लेखा सेवा या पदात श्रेणीवाढ 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३६६/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ: १. पर्यटन विभाग, शासन निर्णय क्र.टीडीसी-२०१४/२/प्र.क्र.९३/पर्यटन, दि.१४/०७/२०१६ 
२. वित्त विभाग, मंत्रालय, शासन आदेशा क्र.संलेको-२०२२/प्र.क्र.९०/कोषा.प्रशा-२, 
दि.११/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
श्री. विठ्ठल Ys यांची पर्यटन संचालनालयातील उप संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखासेवा या 
पदावर शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.११/०८/२०२३ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. श्री. विठ्ठल सुडे, 
उप संचालक यांची वेतनश्रेणी एस-२३ (६७,७०० - २,०८,७००) असल्यामुळे, मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन 
संचालनालय हे एस-१६ (४४,९०० - १,४२,४००) या वेतनश्रेणीतील पद उपसंचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
सेवा, एस -२३ (६७,७०० - २,०८,७००) या वेतनश्रेणीत श्रेणीवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 
पर्यटन संचालनालयातील मुख्य लेखा अधिकारी, एस-१६ (४४,९०० - १,४२,४००) हे पद 
उपसंचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, एस -२३ (६७,७०० - २,०८,७००) या वेतनश्रेणीत तात्पुरत्या 
स्वरुपात श्रेणीवाढ करण्यात येत आहे. 
०२. श्रेणीवाढ केलेले पद श्री. सुडे, उप संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा हे त्या पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत अस्तिवात राहील त्यानंतर ते पद आपोआप मुळ पदामध्ये म्हणजेच मुख्य लेखा अधिकारी या 
पदामध्ये रुपांतरीत व श्रेणी अवनत होईल. 
०३. सदर आदेशा वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३८१७, दि.१४/०९/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमती अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२५१४२६५९३४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, iene NOSE 
MADAN Sena Nn 


GIRJU SONDE = tr om 
(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अ.मु.स. (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव (पर्यटन), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. निवडनस्ती (पर्यटन). 


